राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेमध्ये समाविष्ट 
करुन घेतलेल्या लाभार्थ्यांमध्ये जागरूकता 
आणण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण- १८१८/प्र.क्र. ५९/ना.पु. १६-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १९ जानेवारी, २०१९ 
वाचा :- 
१) शासन परिपत्रक क्रमांक : संकिर्ण- २०१६/प्र.क्र. १६५/१/ना.पु. १६ - अ, दि. ३० जुले, २०१६ 
२) शासन परिपत्रक क्रमांक : संकिर्ण- २०१६/प्र.क्र. १६५/२/ना.पु. १६ - अ, दि. ३० जुले, २०१६ 

प्रस्तावना :- 

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत SHLAA समावेश करण्याकरिता राज्यातील पात्र शिधापत्रिकांचे 
Digitization करुन घेण्याची कार्यवाही सध्या राज्यात सुरु आहे. अशाप्रकारे Digitization करण्याकरिता 
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेमध्ये समावेश करण्यासाठी नागरिकांकडून त्यांना शिधापत्रिका देण्याकरिता जे 
forms भरुन घेण्यात येतात, त्यांची पात्रतेच्या निकषांवर आधारीत छाननी करण्यात येते. तद्नंतर पात्र 
शिधापत्रिकांचे Digitization करण्यात येते. forms भरुन घेणे हे शिधापत्रिकांचे )॥0७॥2७[॥01 करणे यास 
बराच कालावधी लागत असल्याने ज्या नागरिकाने form भरुन दिला आहे, त्या नागरिकास त्याच्या 
शिधापत्रिकेचे Digitization झाले असल्याबाबत व तो सवलतीच्या दराने अन्नधान्य प्राप्त होण्याचा प्रत्यक्ष लाभ 
घेण्यास पात्र ठरत असल्याबाबत त्या नागरिकास जाणीव होत नसल्याने तो नागरीक / लाभार्थी धान्य घेण्यास 
रास्तभाव दुकानापर्यंत येऊ शकत नाही. त्यामुळे अश्ा नागरिकांमध्ये ते सवलतीच्या दराने अन्नधान्य प्राप्त 
होण्याचा प्रत्यक्ष लाभ घेण्यास पात्र झाले असल्याबाबत जागरुकता येण्याच्या दृष्टीने क्षेत्रीय स्तरावर 
कशाप्रकारे जनजागृती करण्यात यावी याबाबतच्या सूचना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
त्याअनुषंगाने पुढीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत :- 
शासन परिपत्रक :- 
१) राज्यात सर्व जिल्ह्यांत दरमहा नियमितपणे अन्न दिनाचे व अन्न सप्ताहाचे आयोजन करण्यात यावे. 
२) रास्तभाव दुकानाबाहेर Digitization होऊन नव्याने अन्नधान्याचा लाभ घेण्यासाठी पात्र ठरलेल्या 
लाभार्थ्यांच्या नावाची यादी त्या दुकानास जोडलेल्या इतर पात्र लाभार्थ्यांच्या नावासह सर्वाना 
अवलोकनासाठी उपलब्ध करुन द्यावी. 
३) नवीन पात्र लाभार्थ्यांच्या यादीसह सर्व पात्र लाभार्थ्याची यादी दुकानाबाहेर अवलोकनार्थ उपलब्ध 
करुन दिली असल्याबाबत संपूर्ण गावात दवंडी देण्यात यावी. 
¥) प्रत्येक ग्रामसभेमध्ये विशोषत: दि. २६ जानेवारी, २०१९ रोजी त्या गावातील Digitization होऊन 
नव्याने अन्नधान्याचा लाभ घेण्यासाठी पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांच्या यादीचे वाचन करावे. 
4) ज्या लाभार्थ्यांनी forms भरुन दिले sect F CAPA Digitization पूर्ण झाले आहे, त्या लाभार्थ्यांना 
सवलतीच्या दराने अन्नधान्याचा लाभ मिळणार असल्याबाबतची अशा लाभार्थ्यांची यादी रास्तभाव 
दुकानाबाहेर उपलब्ध करुन देण्यात आल्याबाबत विविध प्रसारमाध्यमांद्वारे जनजागृती करावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण- १८१८/प्र.क्र. ५९/ना.पु. १६-अ 


६) ज्या STRAT form भरताना त्यांचे दूरध्वनी क्रमांक / भ्रमणध्वनी क्रमांक दिले आहेत, त्या 
लाभार्थ्यांना त्या क्रमांकावर कळविण्याची जबाबदारी तहसिलदार यांनी संबंधित पुरवठा निरीक्षकाकडे 
सोपवावी. 

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०११९१७५१०८०८०६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Satish Shridhar Supe 


Satish ee es 
a oe 10687b16ba0f2d 3f7f9e6f87fe68 
S h | | d h a | S U p e paid © 0 पर ,cn=Satish 
Date: 2019.01.19 18:00:20 +05'30' 
(स. श्री. सुपे) 
शासनाचे सह सचिव 
प्रत, 

१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३. सर्व मंत्रालयीन विभाग 
४. सर्व विभागीय आयुक्त, 


५. सर्व जिल्हाधिकारी 
६. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदा 
नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई. 
वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई 
. सर्व उपायुक्त (पुरवठा) 
१०. सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी 
११. सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी 
१२. मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 
१३. मा. राज्यमंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 
१४. सर्व अधिकारी (सचिव वगळून), अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
१५. सर्व कार्यासने, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
१६. सर्व खाजगी सचिव, मा. मंत्री कार्यालये, मंत्रालय, मुंबई. 
१७. सर्व खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री कार्यालये, मंत्रालय, मुंबई. 
१८. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
१९. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय, ६वा मजला, विधानभवन, मुंबई 
२०. सर्व विधान परिषद सदस्य व विधानसभा सदस्य. 
२१. प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक. 
२२. निवडनस्ती (कार्यासन नापु-१६-अ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


